महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फ़ेब्रुवारी, २०२१. 


विषय :- मिहान प्रकल्पाच्या विकासा करिता महराष्ट्र विमानतळ कंपनीस 
_अनुदान वितरीत करणेबाबत. 
वाचा :- १. शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीयुडी- 
१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ,दि. २८.१०.२०२०. 
२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. मविविकं/निधी 
वितरण/२४६१, दि.२९.१२.२०२०. 


शासन ज्ञापन :- 

लेखाशीर्ष ३०५३ ०१७३ खाली उपलब्ध तरतुदीतून मिहान प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन 
व १२% सानुग्रह अनुदान व भारतीय वायुदलाच्या मौजा जौयताळा येथीळ पोच रस्ता बांधकामासाठी 
तसेच दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील दाव्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येतो. सदर लेखात्रीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी रु.१५५.०० कोटी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. यापैकी मूळ अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून रु. ३१.०० कोटी इतका 
निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यात आले. 


२. आता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१७३ खाली मिहान प्रकल्पातील 
भूसंपाद, पुनर्वसन व १२ % सानुग्रह अनुदान व भारतीय वायुदलाच्या मौजा जौयताळा येथील पोच 
रस्ता बांधकामासाठी तसेच दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील दाव्यांसाठी रु.२३.२५ 
कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. या अनुषंगाने मिहान 
प्रकल्पासाठी रु.२३.२५ कोटी निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव- - मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मतीकरिता अनुदान) 


अ.क्र बाब सन २०२०-२१ची | सन २०२०-२१ | आता वितरीत 
मूळ अर्थसंकल्पिय | मध्ये वितरीत | करावयाची 
तरतूद करण्यात आलेली | रक्‍कम 
रक्‍कम 
।१. | भूसंपादन रु.१५५.००कोटी|  - | रु.६.०० कोटी 


२. | मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व | a 
92.4% सानुग्रह 


भारतीय वायुदलाच्या मौजा जयताळा शिक रु.२.०० कोटी 
येथील पोच रस्ता बांधकामासाठी 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 


३. । दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान रु. २५.०० कोटी | रु. १२.०० कोटी 
भरपाई बाबतचे Pot १८ खालील 
दाखल दावे 


दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ नुसार रु.६.०० कोटी | रु. 3.24 कोटी 
वाढीव नुकसान भरपाई मिळण्याच्या 
अनुषंगाने कलम २८ करिता दाखल दावे 


एकूण रु. १५५.०० कोटी | रु. ३१.०० कोटी | रु. २३.२५ कोटी 


(एकूण अक्षरी रक्‍कम रुपये तेवीस कोटी पंचवीस लक्ष फक्त 


३. मिहान प्रकल्पासाठी आता वितरीत करण्यात येणाऱ्या २३.२५ कोटी या रकमेचे वितरण 


पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
अ.क्र Ld आता वितरीत करावयाची रक्‍कम 
हि . | भूसंपाद रु. ६.०० कोटी 
२. । भारतीय वायुदलाच्या मौजा जयताळा येथील पोच रस्ता रु. २.०० कोटी 
बांधकामासाठी 
३. दिवाणी न्यायालयातील वाढीव नुकसान भरपाइ बाबतचे रु. १२.०० कोटी 
कलम १८ खालील दाखल दावे 
ae . दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ नुसार वाढीव नुकसान रु. ३.२५ कोटी 
भरपाई मिळण्याच्या अनुषंगाने कलम २८ करीता दाखल दावे 
एकूण रु. २३.२५ कोटी 


४. उपरोक्त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (3043 ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मतीकरिता अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेळ याची खबरदारी महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. याबाबतची जवाबदारी नियंत्रण अधिका-याची असेल. तसेच, खर्च 
करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावा. 

६. हेशासन ज्ञापनवित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८९/२०२१/व्यय-४, दि.०९.०२.२०२१ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५३/२८-अ 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०२२२१४४८५२१००७ असा आहे. हे आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ढ Digitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 

M a h es h K SAN) _ ५ orn, क 
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. f6330d58102c34226358d9eb88eeaac7 5f0fd9db44b64 
8fc5f6dc90d3ca6a2, 
serialNumber=495c75b4c173c81f308bd63a1b33a5da4ea131ed18 

a V h a 2d44ea1b502ab4662e9810, cn=Mahesh Kisan Wavhal 

Date: 2021.02.22 14:53:59 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा// (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


